वाचा :- 
१) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२३ 


दि.१७.०३.२०२३ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेळा “सन २०२३ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र.१३”. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिसूचना क्र.संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.८७/आरोग्य-८, दि.१०.०५.२०२३ 
शासन fey  ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र.वैखप्रा-४५२३/प्र.क्र.११/आरोग्य-८ 
,दि.३०.०५.२०२३ 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश क्र.उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/कार्यासन-१४ 
/दि.२७.०६.२०२२३ 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश क्र.उसप्र-१३२३/प्र.क्र.१०५/कार्यासन-१४ 
दि.०४.०८.२०२३ 


seal 


संदर्भ क्र.४ येथील सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा दि.२७.०६.२०२३ अन्वये श्री.अमोळल 


शा.मुत्याळ यांची अवर सचिव पदावरुन उपसचिव पदावर पदोन्नतीने सार्वजनिक आरोग्य विभागात 


पदस्थापना दर्शविण्यात आळी आहे. तथापि, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (खुद्द) येथे उपसचिव पद रिक्‍त 
नसल्याने, श्री. अमोल शा. मुत्याल, अवर सचिव यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील General Manager (Administration) 


जनरल मॅनेजर(प्रशासन) या पदावर नियुक्‍ती स्विकारण्याकरिता रुजु करुन घेण्याची विनंती केलेली 


होती. 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८ 


०२. तरी दिनांक. ३०.०५.२०२३ रोजीच्या विभागाच्या शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू 


खरेदी प्राधिकरण अधिनियम २०२२” अंतर्गत स्थापन झालेल्या प्राधिकरणाच्या आस्थापनेकरिता ०७ 


संवर्गातील ०८ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.सदर शासन निर्णयामध्ये जनरल 


मॅनेजर (प्रशासन) (General Manager (Administration) हे पद सह सचिव या संवर्गातील असून या 


पदाची वेतनश्रेणी एस-२७: १२३१००-२१५९०० असल्याने “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या 


आस्थापनेवर मंजूर सहसचिव पद उपसचिव पदामध्ये अवनत करून त्यावर श्री. अमोल झा. मुत्याल यांची 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास शासन मान्यता प्राप्त झाळेली आहे. व त्याप्रमाणे 


seat सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली 


औषधी, कन्झुमेबल्स उपकरणे व यंत्रसामुग्री तसेच इतर अनुषंगिक वस्तुंची खरेदीकरिता स्थापन 


करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण प्राधिकरणाच्या आस्थापनेकरिता संदर्भ 


क्र.०५ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०४.०८.२०२३ रोजीच्या शासन आदेशामध्ये नमुद 


केल्याप्रमाणे खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून जनरल मॅनेजर (प्रशासन) (General Manager 


(Administration) पदावर श्री.अमोल शा. FAS ,उपसचिव यांची प्रथमत: ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 

(3) श्री. अमोल झा. मुत्याल हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजु होतील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार 
पुन्हा स्वीकारतील, त्या तारखेला समाप्त होईल. 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन / सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 


(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही, तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर PATRAS राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने 
शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८ 


(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


०३. सदर शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग, यांच्या दि.०४.०८.२०२३ रोजीच्या हासन आदेशास व 


म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम, १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट-दोन ) मध्ये 


नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२३०७०४२००३२९५९१७ असा आहे. हा शासन 


sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 
q 


A 


Cc AN 


o~ 


4 


SG ८0 


~ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 
S A C H | N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=52275339d48b6fd35ef523ecd953ba5 
S H A M KA N ग 9cbb2b2b4d441 3dff8b3f2fb17710505f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD757B0E3 


6E3A96AB5DB4421F6C9568763153DEA13949 
8B2, cn=SACHIN SHAMKANT DESAI 


Date: 2023.08.08 16:23:59 +05'30' 


(सचिन देसाई ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री(सा.आ.व.कु.क) यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

सह सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव , मंत्रालय मुंबई. 

सह सचिव/उपसचिव (कार्यासन -१४), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषदा. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 


११) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८ 


१२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 

१३)सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
१४)सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
१५)सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
१६)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
१७)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

१८)अधिदान व ळेखाधिकारी,मुंबई 

१९) निवासी Sear परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

२०) श्री. अमोल शा. मुत्याळ, उप सचिव , सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२१) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


